महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र 
राज्याचे अधिवासी असलेल्या भारताच्या सैन्य 
दलातील शौर्यपदक व सेवापदक धारकांना पुरस्कार 
म्हणून देण्यात येणाऱ्या एकरकमी रोख अनुदानात 
आणि मरणोत्तर शौर्यपदक धारकांच्या विधवा/ 
अवलंबित यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक अनुदानात 
वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६० /२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २३.१०.२०२०. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय सा. प्र. वि.क्रमांक मासैम-२०१६/प्र.क्र.९२(२)॥/२०१६/२८,दि.३०/११/२०१६ 
२) शासन निर्णय सा. प्र. वि.,क्रमांक मगौपु-२०१७/ प्र.क्र. ३६०/२८ दि.३१ जानेवारी, २०१९ 


उपरोक्‍त संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेमधील नमूद “जर शौर्यपदके त्यांना मरणोत्तर 
प्रदान करण्यात आली असतील, तर शौर्यपदकधारकाच्या विधवा पत्नीस / अवलंबितास पुरस्कार म्हणून 
देण्यात येणारे एकरकमी अनुदान आणि याशिवाय मासिक अनुदान महाराष्ट्र शासनाकडून देण्यात येते” 
या gemacht “जर शौर्य पदके त्यांना मरणोत्तर प्रदान करण्यात आळी असतील, तर 
शौर्यपदकधारकाच्या विधवा पत्नीस/अवलंबितास पुरस्कार म्हणून मासिक अनुदान महाराष्ट्र 
शासनाकडून देण्यात येते” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुद्धिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१०२३१३४९५२४१०७ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sanjeev R 
Keluskar 


Digitally signed by Sanjeev R Keluskar 


(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३ सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

8 मा.मंत्री (मा.सै.क.) यांचे खाजगी सचिव, 

4 मा.राज्यमंत्री (मा.सै.क.) यांचे खाजगी सचिव, 

& सर्व मा.विधान सभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य 
मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
प्रधान सचिव (मा.सै.क.) यांचे स्वीय सहायक, 

१० सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

११ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६० /२८ 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 
२४ 


२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई-४०० ००५. 


मुख्य माहिती आयुक्‍त व सर्व माहिती आयुक्‍त 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे-४११ ००६(५ प्रती), 

सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 


सर्व मंत्रालयीन विभाग/मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख, 


सामान्य प्रशासन विभागाची सर्व कार्यासने, 


सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष,५ वा मजला,नवीन प्रशासन भवन,मुंबई-३२ 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई, 
वित्त विभाग/व्यय-४, अर्थ-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती /कार्या.२८ (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


